शासन सेवेत असताना अग्निम धारकाचा मृत्यू 
झाल्यास, त्याच्या नावे असलेल्या घरबांधणी 
अग्निमावरील संपूर्ण व्याज क्षमापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. घबांअ-२०१९/(प्र.क्र.१११ /२०१९)/ अर्थ-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा: 


शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.घबांअ-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम, दि.२०.०२.२०१५. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १० नुसार तरतूदीनुसार 
शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावल्यास त्यांच्या नावे असलेल्या घरबांधणी अग्रिमावरील संपूर्ण 
व्याज शासन स्तरावरुन क्षमापित करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेले आहेत. 
त्यानुषंगाने, जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत मृत पावलेल्या अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या मृत्यू दिनांकास घरबांधणी अग्निमावरील शिल्लक असलेल्या व्याजाची रक्कम क्षमापित 
करण्याबाबतचे प्रस्ताव क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शासनास सादर केले जातात. क्षेत्रिय कार्यालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करणे, प्रस्तावातील त्रुटी क्षेत्रिय कार्यालयास कळविणे, त्रुटीचा 
खुलासा प्राप्त न झाल्यास वारंवार स्मरणपत्र पाठविणे, त्रुटीपुर्तता करून घेऊन व्याजाची रक्‍कम क्षमापित 
करण्याचे आदेश निर्गमित करणे, या प्रक्रियेमध्ये बराच कालावधी व्यतीत होत असल्याचे निदर्शनास आले 
आहे. त्यानुषंगाने शासन स्तरावरुन प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करुन क्षेत्रिय 
कार्यालयांना सूचना देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


परिपत्रक :- 


घरबांधणी अग्निमावरील व्याजमाफीचे आदेडा निर्गमित करण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी 
क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्राप्त होणारे प्रस्ताव परिपूर्ण असणे आवश्‍यक आहे. घरबांधणी अग्निमावरील संपूर्ण 
व्याज/शिल्लक व्याज माफी करण्याच्याबाबतीत होणारा कालापव्य टाळण्याच्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील बाबी तपासून त्यानुसार शासनास व्याजमाफीचा प्रस्ताव सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


२. क्षेत्रिय कार्यालयांकडून सदर परिपत्रकासोबतच्या विवरणपत्रातील बाबी न तपासता संबंधित अपूर्ण 
बाबींसह प्रस्ताव शासनास सादर केल्यास सदर प्रकरणी विलंबास जबाबदार असणा-या तसेच कर्तव्यात 
कसूर करणा-या अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अंतर्गत कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार तपासणी करुन तपासणीसूचीतील बाबींसह पूर्ण प्रस्ताव 
विहित वेळेत विहित मार्गाने सादर करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील, 
याची नोंद घेण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः घबांअ-२०१९/(प्र.क्र.१११ /२०१९)/ अर्थ-२ 


छठ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१३१६३३५७०१२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by Rode Pralhad Shankar 
ernment Of Maharashtra, ou=Water Resources 


Rode Pralhad 2 


le=400032, st=Maharashtra, 
2 18a20dab 1e924c7b422c7000cf345d3ffeS 
9 


i 
2} 
5. 
02 , 
142089896597 139348b165010a1a897e0fe1296 
125९312388, cn=Rode Pralhad Shankar 


S h a n ka [ careers dees 54:33 +05'30' 
(प्रल्हाद रोडे) 
सोबत : विवरणपत्र अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे, 

२. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

३. सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

४. स्वीय सहायक प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. स्वीय सहायक प्रधान सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
स्वीय सहायक सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (गृ.व्य.)/(अर्थ, लेखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, आ(मं, रोख, लेखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अर्थ-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


eon SG © 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः घबांअ-२०१९/(प्र.क्र.१११ /2098)/ अर्थ-२ 


शासन परिपत्रक जलसंपदा विभाग, क्र.घबांअ-२०१९/प्र.क्र १११/२०१९/अर्थ-२, 
दि. १३ ऑगस्ट, २०१९ चे विवरणपत्र 


शासन सेवेत असताना अग्रिम धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या नावे असलेल्या घरबांधणी 
अग्रनिमाबरील संपूर्ण व्याज क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक असलेल्या माहितीची 
तपासणीसूची (Checklist) 


१ । शासन सेवेत असताना निधन झालेल्या शासकीय कर्मचा-याचा मृत्यु दाखला. 


घरबांधणी अग्रिम निधी वितरणाची शासन ज्ञापनाची प्रत. 


२ . शासकोय कर्मचा-यास मंजूर केलेल्या घरबांधणी अग्निमाचे कार्यालयीन आदेश. 
ll विणत 
घरबांधणी अग्निमावरील व्याज परिगणना केलेले आदेश व व्याज परिगणना तक्ता. 
* | घरबांधणी अग्निम मंजूरीच्या आदेशाची व अग्निमाची वसुली पूर्ण झाल्याबाबतची 
सेवापुस्तकातील नोंद. (सेवापुस्तकाची प्रमाणित प्रत) 
द 


घरबांधणी अग्निमाची मासिक हप्त्याची रक्‍कम, एकूण हप्ते, तसेच दरमहा वसूल करण्यात 
आलेल्या घरबांधणी अग्निमाचा पहिला हप्ता ते मृत्यूदिनांकापर्यंतचा हप्ता याबाबतचे 
विवरणपत्र. (प्रमाणक क्रमांक वब दिनांकासह) 


७ । मृत्यूनंतर शिल्लक असलेल्या घरबांधणी अग्रिमाची रक्‍कम मृत्यू-नि-सेवानिवृत्ती उपदान 
ब कर्मचा-यास देय असलेल्या इतर देय रकमांमधून समायोजित केले असल्यास 
त्याबाबतचा तपशिल. (चलनाची प्रत, महालेखापालांकडून प्राप्त उपदानाचे प्राधिकारपत्र, 
देयकाची प्रमाणित प्रत) 


८ | कर्मचारी सेवेत असताना बसूल केलेल्या व्याजाच्या रकमेचे विवरणपत्र. (प्रमाणक 
क्रमांक व दिनांकासह) 


8 नियंत्रक अधिका-यांनी व कार्यालय प्रमुखांनी मृत शासकोय कर्मचा-यास प्रदान केलेल्या 
घरबांधणी SAAT A संपुर्ण वसूली झाल्याबाबतची खातरजमा करून तद्‌नंतरच त्याच्या 
मृत्यूच्या दिनांकास शिल्लक असलेल्या व्याजाची रक्‍कम क्षमापित करण्याचा प्रस्ताव सादर 
करावा. 


20 
मृत शासकोय कर्मचा-याच्या वेतनातून घरबांधणी अग्निम ब व्याजाचा शेवटचा हप्ता वसूल 


केलेल्या वेतनदेयकासोबत जोडण्यात येणा-या विवरणपत्राची (शेड्युल) प्रमाणित प्रत. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


